अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
सुधारित आकृतीबंधानुसार अधिनस्त विभागीय 
स्तरावरील पुरवठा कार्यालयांतील संवर्गनिहाय 
पदसंख्या निश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुलै, २०२२. 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.:संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८.०४.२०२२ 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि. १८.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला आहे. त्यामध्ये विभागीय स्तरावरील पुरवठा कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध 
विवरणपत्र क्रमांक ९ मध्ये विहीत केला आहे. सुधारीत आकृतीबंधानुसार पदांचे फेर वाटप विहीत 
करण्याबाबत सर्व संबंधित विभागातील उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांचे समवेत दि. १२.०५.२०२२ रोजी बैठक 
घेण्यात आली होती. त्यामध्ये सविस्तर विचार विनिमय करण्यात आला. संदर्भीत शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. २ मध्ये सदर आकृतीबंधानुसार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील 
विभागीय पुरवठा कार्यालयाकरीता त्यांच्या कामाचे स्वरूप , जबाबदा-या व कामाचा व्याप विचारात घेऊन 
राज्य/विभागीय/जिल्हा/तालुकास्तरावर संवर्गनिहाय पदसंख्या मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. संदर्भ क्र.१ येथीस शासन निर्णयानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर 
शासन निर्णयातील विवरणपत्र क्र-९ मध्ये विभागीय स्तरावरील पुरवठा कार्यालयातील गट-अ, गट-ब, 
गट-क, गट-ड संवर्गातील पदांची सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदसंख्या नमुद केलेली आहे. सदर 
सुधारित मंजूर पदसंख्येच्या आधारे क्षेत्रिय पुरवठा यंत्रणेतील विभागस्तरावरील/ जिल्हास्तरावरील/ 
तालुकास्तरावरील/गोदामस्तरावरील संवर्गनिहाय पदसंख्या खालीलप्रमाणे सदर शासन निर्णयान्वये 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


i) विभागीय स्तरावरील तसेच जिल्हा स्तरावरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांच्या वर्गीकरणाचा तपशील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
अनुक्रमे विवरणपत्र- क्र. १ व विवरणपत्र- क्र. २ नुसार राहील. 

विवरणपत्र - २ मधील “खरेदी अधिकारी” हे पद फक्त भंडारा,गोंदिया,चंद्रपूर, 
गडचिरोली, नागपूर व वर्धा या सहा धान उत्पादक जिल्ह्यांकरीता मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५ 


i) तसेच तालुकास्तरावरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर 
पदांच्या वर्गीकरणाचा तपशील पुढीलप्रमाणे राहील. 

प्रत्येक तालुका कार्यालयाकरिता १ निरीक्षण अधिकारी, १ पुरवठा निरीक्षक, २ 
लिपीक-टंकलेखक व १ शिपाई अशी पदांची संख्या राहील. 
॥) पुणे, सोलापूर व नागपूर येथील अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारितील २१ 
परिमंडळ कार्यालयाकरिता प्रत्येकी १ निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, 
१ पुरवठा निरीक्षक, २ लिपिक-टंकलेखक असे वर्गीकरण राहील. 
४) राज्यातील ९ अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय-श्रेणी-२ या कार्याकरिता मंजूर पदांचा 
तपशील विवरणपत्र क्र.३ प्रमाणे राहील. 
७ राज्यातील ४९८ गोदामांकरिता प्रत्येकी १ पुरवठा निरीक्षक/गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-२, १ 
लिपिक-टंकलेखक /गोदाम लिपिक व १ शिपाई/पहारेकरी याप्रमाणे वर्गीकरण राहील. 
vi) संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधात विभागीय पुरवठा 
कार्यालयांतील वाहतूक अधिकारी, लेखा अधिकारी, विभागीय गोदाम निरीक्षक, पुरवठा 
लेखापाल, वरिष्ठ लेखापाळ, वाहनचालक, चपराश्ी/शिपाई/पहारेकरी (गोदामो/हमाल कम 
स्विपर/पहारेकरी/सफाई कामगार हे संवर्ग मृत घोषित करण्यात आलेले आहेत.सदर मृत 


यावी. 

vii) अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर २ हे कार्यालय बंद करण्यात येत आहे. 

viii) Gay क्रमांक १ मधील ai) मध्ये “विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील पहारेकरी, शिपाई, 
सफाई कामगार-१५९० पदे व वाहन चालक यांचे ६७ पदे अश्शी एकूण १६५७ मंजूर पदे संबंधित 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे ही पदे अधिसंख्य गणण्यात 
यावीत. सदर पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यु इ. कारणांमुळे रिक्‍त 
झाल्यानंतर पदे निरसित होतील. त्यानंतर सदर सेवा गरजेनुसार बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करुन 
घेण्यात येतील.”असे नमुद केले आहे. तरी सदर निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

ix) मृत संवर्गातील किंवा सुधारित आकृतीबंधात कमी झालेल्या तसेच अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी, नागपूर कार्यालयातील पदांवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या समायोजनाची 
कार्यवाही सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत करण्यात 
यावी. तसेच कमी झालेल्या व मृत संवर्गातील पदांवर महसूल विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी 
कार्यरत असतील तर त्यांच्या सेवा मुळ विभागाकडे प्रत्यार्पित कराव्यात. 


२. सदर aed निर्णय विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. 
क्र.:संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८.०४.२०२२ शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५ 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७०४१४५३५३७२०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.07.05 14:09:40 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
सोबत : विवरणपत्र-१ ते ३ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं) यांचे खाजगी सचिव. 

विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद /विधानसभा. 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 


) 
) 
) 
) महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


A 


CS 02८ ww 


4 


£59) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव / उप सचिव. 

अ.मु.स. (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी. 

११) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 
) 
) 
) 
) 


wren se 


१६) विभागातील सर्व कार्यासने. 

१७) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१८) वित्त विभाग ( व्यय-१०, आपुक कक्ष,वित्तीय सुधारणा,सेवा-९,अर्थसंकल्प- ११), मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५, दिनांक : ०४ जुलै, 2022 सोबतचे विवरणपत्र-१ 


विभाग स्तरावरील मंजूर पदांचे वर्गीकरण 
सहा. विभागीय पुरवठा एकूण 
अधिकारी/ सहा. जिल्हा पुरवठा निरीक्षण पुरवठा 
अधिकारी/ अधिकारी न 
ग च्या उप आयुक्त eee लघुटंक | निरीक्षक/ re क्षिपाई 
7 भाग वगा — वितरण तांत्रिक अधिकारी | (पुरवठा )/ क अव्वल टंकलेखक | वाहेन चालक | शिपा 
न अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण परिमंडळ कारकून 
अधिकारी, गट-ब/ खरेदी अधिकारी (पुरवठा) 
अधिकारी (धान्य) 
२ नाशिक a ee १ | | २ 4 ही. Pe 3 १९ 
३ पुणे aa १ | शिंका शि २ & धी णी 3 20 
औरंगाबाद १ | १ ei १ | ३ & ae i 3 २१ 
५ अमरावती aa १ | धका पि २ ५ | a 3 8 
६ | TAR Pl १ | (| १ | ३ नि गा डी ३ २१ 
एकूण & ६ ६ ६ aan 33 २४ ६ १८ ११९ 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.07.05 14:09:57 +05'30' 


(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५, दिनांक : ०४ जुलै, 2022 सोबतचे विवरणपत्र-२ 
जिल्हा स्तरावरील तसेच तालुका स्तरावरील मंजूर पदाचे वर्गीकरण 


सहा. विभागीय 
पुरवठा अधिकारी 
जिल्हा /सहा. जिल्हा पुरवठा जिल्हा 
पुरवठा पुरवठा गोदाम 
पुरवठा | पुरवठा निरीक्षण निरीक्षक/ तक्रार 
अ लेखा नि व्यवस्थाप | लिपि 
अ. अधिकारी । अधिकारी/ सहा. । सहा. अधिकारी अव्वल व केत वक निवारण 
पसा (पुरवठा पर्यवेक्षक/ , श्रेणी- / गोदाम वाहन शिपाई एकूण 
जिल्हा / अन्नधान्य वितरण | लेखा (पुरवठा )/ कि कारकून प्रणाली कू 
परिमंडळ उप (पुरवठा) २ (अव्वल | कनिष्ठ लिपिक चालक 
क्र. अन्नधान्य | अधिकारी/ अधिकारी | परिमंडळ तयव / कारकुन | ff करीता 
वितरण । अन्नधान्य वितरण अधिकारी धान्य खरेदी दर्जाचा लिपिक- 
अधिकारी | अधिकारी गट- निरीक्षक ) टंकलेखक 
ब/ खरेदी 
अधिकारी(धान्य) 
तश पालघर प शिक (| 9 २ १६ | ७ १७ ca Pe of ७ ea 22 ८९ 
२ ठाणे विवि १ | | 4 २ १४ षु १३ "जक षु eg १७ ६६ 
३ रायगड ae ae ia १५ २ २४ 23 33 eT 23 re ४२ १६७ 
षु ro | am a a ८ 2 १७ १२ १९ पवि १२ 1 २४ ९९ 
६ | नाशिक ie "| शिश (| १५ | २४ २० ३३ पि २० ea Yo १५८ 
9 धुळे ia १ | पश 8 ae 93 ८ ed 9 "जगि ८ a १५ ६५ 
८ नंदुरबार व १ | | & fe] १५ aa 9 १५ 0 el १ शिका २० ८8 
8 जळगाव ७] fees a १५ fd २४ १६ 33 aa १६ व्यंग २४ १४४ 
el अहमदनगर ea a a Ye ae 23 २० ३१ Po २० aa 39 १५१ 
eel पुणे जिपुअ Ea od a १४ ea 23 ३१ La a oc २१४ 
१५ १५ 
१२ | पुणे अविअ वं aa a a 9 el २० २५ | oy 


सहा. विभागीय 


पुरवठा अधिकारी 
जिल्हा । /सहा. जिल्हा पुरवठा जिल्हा 
निरीक्षण निरीक्षक गोदाम 
पुरवठा | पुरवठा निरीक्षण / aaa तक्रार 
लेखा व्यवस्थाप | लिपि 
अधिकारी । अधिकारी/ सहा. । सहा. अधिकारी गवव अव्वल क निवारण 
eae / क, श्रेणी- / गोदाम वाहन शिपाई एकूण 
जिल्हा / अन्नधान्य वितरण | लेखा (पुरवठा )/ डी कारकून प्रणाली कू 
see परिमंडळ उप २(अव्वल | कनिष्ठ लिपिक चालक 
अन्नधान्य । अधिकारी/ अधिकारी | परिमंडळ देवा (पुरवठा)/ कारकुन | लिपिक करीता 
वितरण । अन्नधान्य वितरण अधिकारी धान्य खरेदी er लिपिक- 
अधिकारी | अधिकारी गट- निरीक्षक ) टंकलेखक 
ब/ खरेदी 
अधिकारी(धान्य) 
१३ | सातारा वि es ee | a ee | 20 २४ २५ fe २४ ७. | ३८ १४८ 
१४ | सांगली १ | a el ७" | i] १९ ca) 23 aa i २४ १०४ 
वे. ताया पम "कां भो णं यो २० २५ ae पं ४४ | १८६ 
जिपुअ 
२३ 23 
१६ कल शि PT ee 8 =| 93 ण्का 9 ae a 
9¢ | औरंगाबाद बि 7 ध्या ९ ध्या १८ १४ २१ (| १४ "नि २८ ee | 
१९ | जालना i] शिका aa ८ | १७ ९ १९ | 8 aa २० ८८ 
२० । परभणी ae Eo a ९ | १८ ee | २१ ( ae i 22 ९६ 
२१ । हिंगोली शि शिडे प्त 8 1 | १२ ९ 00. | 9 eo ९ a १७ ६९ 
२२ «| बीड कि 1. | cz a az २० २२ २५ ed २२ १७० 1 ३६ १४२ 
२३ | नांदेड ध्व aa az १६ | २५ २३ ३५ aa 23 eo ४२ १७० 
२४ | उस्मानाबाद eo] विका | ८ al q9 १६ १९ "च १६ a २७ १०९ 
२५ | लातूर fe] ae पिं शिक ह | १९ ae 23 ee] ee | ca २४ १०४ 


सहा. विभागीय 
पुरवठा अधिकारी 
जिल्हा | /सहा. जिल्हा पुरवठा जिल्हा 
गोदाम 
पुरवठा । पुरवठा निरीक्षण निरीक्षक/ वस्था तक्रार 
लेखा डड ळे व्यवस्थाप | लिपि 
अधिकारी । अधिकारी/ सहा. । सहा. अधिकारी Re es अव्वल ie | ee निवारण 
/ क, श्रेणी- / गोदाम वाहन शिपाई एकूण 
जिल्हा / अन्नधान्य वितरण | लेखा (पुरवठा )/ वय कारकून प्रणाली कू 
परिमंडळ उप २ (अव्वल | कनिष्ठ लिपिक चालक 
अन्नधान्य । अधिकारी/ अधिकारी | परिमंडळ ठेवा (पुरवठा)/ कारकुन | लिपिक करीता 
वितरण । अन्नधान्य वितरण अधिकारी धान्य खरेदी यं लिपिक- 
अधिकारी | अधिकारी गट- निरीक्षक ) टंकलेखक 
ब/ खरेदी 
अधिकारी(धान्य) 
२६ | अमरावती fe] 0. __ aa १४ aa 23 २२ ३१ a २२ ia ४१ १५९ 
२७ | बुलढाणा ध्वनि a i 93 fe] २२ १६ २९ शका १६ od 32 १३४ 
२८ | अकोला i — ai 9 az १६ ८ १७ एकि ८ 1 १८ ८० 
२९ | वाशिम पि Po पिं ६ १ | १५ & १५ वि ६ ae १५ ६९ 
३० | यवतमाळ क) ae el १६ ol २५ २० 34 ca 20 शि ३९ १६१ 
३१ | वर्धा पवि 2 aa ८ al १७ र १९ aa ९ aaa २० ८९ 
नागपूर छट २०४ 
२२ जिपुअ = 2 uae १४ 2 23 ३१ > | Lae 
१९ १९ 
नापगूर 4 4 
33 वित a4 "कि पी ६ vt १५ १५ प गो 
३४ | भंडारा a 2 पिं 9 3 १६ ८ १७ a ८ शं १९ ८४ 
३५ । गोंदिया ae 2 eae ८ 3 १७ १२ १९ "गी १२ शि २४ शिश 
३६ चंद्रपूर an Q ध्य १५ 3 २४ २८ 33 | २६ a ४५ १७८ 
30 | गडचिरोली Po 2 fai 92 3 २१ 93 २७ धि 93 व्यि २८ १२३ 
एकूण ३७ 83 39 ३७२ ५१ ७०५ ४९८ ८५५ ३७ ४९८ ३७ १००५ | ४१७५ 


टिप- विवरण पत्र क्र १ व विवरणपत्र क्र ३ वगळता शिपाई पदासाठीचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे राहील- 

१. जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी या कार्यालयाकरीता प्रत्येकी ३ या प्रमाणे एकूण १११ शिपाई पदे राहतील. 

2. विभागस्तरावरील जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकरीता प्रत्येकी २ (अतिरिक्‍त )याप्रमाणे, ६ विभागांतील ६ जिल्हयांसाठी एकूण 
१२ शिपाई पदे. यामध्ये कोकण विभागातील ठाणे जिल्ह्यासाठी सदर २ शिपाई पदे राहतील. 

३. विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदूर्ग, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरेली, नागपूर या १० धान खरेदी जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १ (अतिरिक्त) 
याप्रमाणे १० शिपाई. 

४. राज्यातील ९ अन्नधान्य वितरण अधिकारी श्रेणी-२ कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ९ शिपाई. 

५. राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यासाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३५३ शिपाई पदे. 

६. राज्यातील एकूण ४९८ गोदामांसाठी शिपाई/गोदाम पहारेकरी प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४९८ शिपाई/गोदाम पहारेकरी पदे 

७. राज्यातील पुणे, सोलापूर, नागपूर अन्नधान वितरण अधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या २१ परिमंडळांसाठी एकूण २१ शिपाई पदे. यामध्ये नागपूर 
अ. वि. अ. कार्यालयाच्या अधिनस्त परिमंडळांसाठी-६ शिपाई, पुणे अ. वि. अ. कार्यालयाच्या अधिनस्त परिमंडळांसाठी-११ शिपाई पदे व सोलापूर 
अ. वि. अ. कार्यालयाच्या अधिनस्त परिमंडळांसाठी- ४ शिपाई पदे असे वर्गीकरण राहील. 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.07.05 14:10:15 +05'30' 


(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. पदनि-११२२/प्र.क्र.१३३/ना.पु.१५, दिनांक : ०४जुले, 2022 सोबतचे विवरणपत्र-३ 


सहा. जिल्हा 
. | कार्यालयाचे नाव पुरवठा 
अधिकारी 


अ.धा.वि. सांगली १ | 


अ.धा.वि. कोल्हापूर पिरि 


अ.धा.वि. नाशिक 


अ.धा.वि. माळेगाव 


अ.धा.वि. अहमदनगर 


अ.धा.वि. औरंगाबाद 


अ.धा.वि. अमरावती 


अ.धा.वि. अकोला 


अ.धा.वि. चंद्रपूर 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.07.05 14:10:29 +05'30' 


(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


